धार्मिक अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त शौक्षणिक 
संस्थांना देण्यात येणाऱ्या रूपये २.०० लाख 
अनुदानात वाढ करुन अनुदान रु. १०.०० लाख 
करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन पूरक पत्र क्रमांक : अविवि २०१५/प्र.क्र.८०/१५/७५/का.६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक:७ ऑक्टोबर, २०२४. 


संदर्भ : शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: अविवि २०१५/प्र.क्र.८०/१५/का.६, 
दि.०७.१०.२०१५ 


प्रस्तावना:<- 


धार्मिक अल्पसंख्यांक विद्यार्थी dees शासनमान्य खाजगी शाळा, अनुदानित/विना अनुदानित शाळा, 
कनिष्ठ महाविद्यालये, नगरपरिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका झाळा व अपंग शाळांमध्ये पायाभुत सोयी- 
सुविधा पुरविण्यासाठी संदर्भाधीन दिनांक 9.१०.२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राबविण्यात येत आहे. सदर 
योजनेंतर्गत शासन निर्णयातील अटी व शर्तीची पूर्तता करणाऱ्या संबंधित जिल्हयाच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी 
शिफारस केलेल्या इतर सर्व धार्मिक अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त शैक्षणिक संस्थांना रूपये २.०० लाख अनुदान 
देण्यात येते. सदर अनुदानात वाढ करुन अनुदान रु.२.०० लाखावरुन रु. १०.०० लाखांपर्यन्त करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन पूरकपत्र :- 


संदर्भाधीन दिनांक ७.१०.२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये धार्मिक अल्पसंख्यांक विद्यार्थी बहुल 
शासनमान्य खाजगी शाळा, अनुदानित/विना अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, नगरपरिषद, 
नगरपालिका, महानगरपालिका झाळा व अपंग शाळांमध्ये पायाभुत सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी संबंधित 
जिल्हयाच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी शिफारस केलेल्या धार्मिक अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त शैक्षणिक संस्थांना 
देण्यात येणाऱ्या रूपये २.०० लाख अनुदानात वाढ करुन सदर अनुदान रु. १०.०० लाखांपर्यन्त करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर अनुदानासाठी संदर्भाधीन दिनांक ७.१०.२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विहीत केलेली 
योजनेची कार्यपध्दती, पात्रता, अटी व शर्ती कायम राहतील. 


३. सदर area निर्णय मा.मंत्रीमंडळाच्या दि.०४.१०.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत मिळालेल्या 
मान्यतेनुसार निर्गमित येत आहे. 


शासन पूरक पत्र क्रमांकः अविवि २०१५/प्र.क्र.८०/१५/७५/का.६ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४१००७१७२१५४६२१४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MOHINUDDIN 
B TASHILDAR 


(मो.बा.ताशिलदार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्र्याचे अप्पर मुख्य सचिव 

३. मा. उपमुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव 

४. मा. मंत्री ,अल्पसंख्याक विकास यांचे खाजगी सचिव 

५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई. 

सर्व मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधापमंडळ राचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१०.अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 
११.नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३.प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५.महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
१६.महालेखापाल 9/2 (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर, 

१७.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

१८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

२०. सर्व जिल्हा कोषागार, अधिकारी 

२१. संचालक, (उच्च शिक्षण, उच्च शिक्षण संचाळनालय, पुणे 
२२.संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई 

२३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचाळनालय, मुंबई 


oN CG © 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन पूरक पत्र क्रमांकः अविवि २०१५/प्र.क्र.८०/१५/७५/का.६ 


२४.सर्व विभागीय उपसंचालक (प्राथमिक) 

२५.सह सचिव / उप सचिव/ अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

२६.अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२७. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


